बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) 
अधिनियम, २०१५ व सुधारित २०२१ 
अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांना नोंदणी 
प्रमाणपत्र देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रिटपी-२०२४/प्र.क्र.४४/का-०८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक-२८ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- 


. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ व सुधारित २०२१. 

. महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८. 

. दत्त्तक स्त्रोत नियमन, २०२२ 

. रिट याचिका क्र.१००३/२०२१ दि eae ऑफ हिलींग वि. भारत सरकार या याचिकेमध्ये 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे दि.०९.०७.२०२४ रोजीचे आदेशा 

५. महिला व बाल विकास विभाग, झासन निर्णय क्र. रिटपी-२०२२/प्र.क्र.9१/का-०८, 

दि.११/०७/२०२३ 


oc av AD -O 


प्रस्तावना :- 

मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे रिट याचिका क्र.१००३/२०२१ cues ऑफ हिलींग 
विरुध्द भारत सरकार ही याचिका दाखल झाली आहे. सदर याचिकेमध्ये वाचा wy येथील 
दि.९.०७.२०२४ रोजी राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये विशोष दत्तक संस्था उपलब्ध नाहीत ser 
जिल्ह्यांमध्ये विशोष दत्तक संस्था स्थापित/ नोंदणीकृत करण्याबाबतचे आदेश पारित केले आहेत. 

राज्यातील ३६ पैकी २६ जिल्ह्यांमध्ये विशोष दत्तक संस्था कार्यान्वित असून केवळ १० 
जिल्ह्यांमध्ये विशोष दत्तक संस्था नाहीत. या १० जिल्ह्यांमध्ये बाल न्याय (मुलांची काळजी व 
संरक्षण) अधिनियम, २०१५ आणि सुधारित २०२१ अंतर्गत विशेष दत्तक संस्थांना मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः रिटपी-२०२४/प्र.क्र.४४/का-०८ 


शासन निर्णय :- 

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ आणि सुधारित २०२१ तसेच 
महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ अंतर्गत खालील 
विवरणपत्रातील स्वयंसेवी संस्थांना एक महिन्यात त्रुटी पुर्तता करुन घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून 


विनाअनुदानीत तत्वावर मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ | जिल्हा संस्थेचे नाव संस्थेचा । मुले/ मान्य 
क्र. प्रकार मुली | क्षमता 
पालघर | शिवसहयाद्री बहुउद्देशीय सेवाभावी मुले/ वि 
संस्था, संचलित आस्था शिशुगृह | विशेष दत्तक | मुली 
i मु.पो.जांभुळ विहिर (पु पो.रायतळे | संस्था 
ता.जव्हार जि.पालघर 
सिंधुदुर्ग | कोकण कला व शिक्षण संस्था मु.पो. | विशेष दत्तक | मुले/ | २० 
5 कुंभारवाडी, माणगांव Apso) संस्था मुली 
जि.सिंधुदुर्ग 
नंदूरबार । नेटवर्क ऑफ बाय पिपल लिव्हींग विथ | विशेष दत्तक | मुले/ शि 
डी एच.आय.व्ही. एड्स संस्था, नंदूरबार. संस्था मुली 
हिगोली ।|हजरत टिपू सुलतान wean, | विशेष दत्तक | मुले/ 7 
8 मु.पो.पलळटण, हिंगोली, ता.जि.हिंगोली संस्था मुली 
व जालना | जीवन विकास संस्था, पैठण ता. पैठण । विशेष दत्तक | मुले/ णि 
: जि.छत्रपती संभाजीनगर संस्था । मुली 
यवतमाळ | ग्रामीण समस्या मुक्‍ती ट्रस्ट, | विशेष दत्तक | मुले/ वि 
६ विशालनगर, धामणगाव रोड, मोहा,| संस्था | मुली 
जि.यवतमाळ 
वाशिम | aR बहुउद्देशीय संस्था सुरकुंडी, | विशेष दत्तक | मुले/ | 
. ता.जि. वाशिम संस्था मुली 
गोंदीया । इंडीयन सोशल वेलफेअर | विशेष दत्तक | मुले/ वि 
ह सोसायटी,गोंदीया, आंबेडकर वॉर्ड, | संस्था मुली 
रमाबाई शाळेजवळ, जि.गोंदीया 


२. तसेच वाचा क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये गडचिरोली आणि धाराशिव या जिल्ह्यातील 
दोन दत्तक स्त्रोत संस्थांना त्रुटी पुर्ततेच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात आली होती. सदर दोन्ही 
संस्थांनी त्रुटींची पुर्तता HAST असल्याने त्यांना या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासुन पुढील पाच 
वर्षाच्या कालावधीकरिता विनाअनुदानीत तत्वावर सुधारित मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रिटपी-२०२४/प्र.क्र.४४/का-०८ 


अ | जिल्हा संस्थेचे नाव संस्थेचा | मुले/ | मान्य 
क्र. प्रकार मुली | क्षमता 
लोककल्याण बहुउददेशीय शिक्षण संस्था मुले/ 7 
गडचिरोली । ब्रम्हपुरी जिचंद्रपुर सिध्दार्थ नगर बायपास .। विशेष । मुली 
र रोड, बाबुपेठ चंद्रपुर संचलित विशेष दत्तक | दत्तक 
संस्था गडचिरोली. संस्था 


कुलस्वामिनी शिक्षण प्रसारक मंडळ। विशेष | मुले/ | ५० 
2 । धाराशिव | उस्मानाबाद संचलित विशेष दत्तक संस्था | दत्तक मुली 
धाराठिव संस्था 


३. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने उपरोक्‍त परिच्छेद क्र.१ व २ येथील विवरणपत्रातील 
संस्थांना सुधारित नोंदणी प्रमाणपत्र निर्गमीत करण्याची आवश्‍यक कार्यवाही करण्याची जबाबदारी 
आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. 
४. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ आणि सुधारित २०२१, महाराष्ट्र 
राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ व दत्तक स्रोत नियमन, २०२२ तसेच 
केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी केलेल्या नियमांचे अनुपालन करणे बंधनकारक राहील. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०८२८१०३५१६१६३० असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NILESH शोण eee min 


MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cfe085d 
JANARDAN 2zxcctensae 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=B7D8429F943427 129A6A081EE 
223FEAC961CDD926C4D3542C55A470F22A7C 
p ATl | 7AE, cn=NILESH JANARDAN PATIL 
Date: 2024.08.28 11:00:06 +05'30° 


( डॉ. निलेश ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मंत्री, महिळा व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 
७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रिटपी-२०२४/प्र.क्र.४४/का-०८ 


९. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे 

११. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

१२. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१३.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


